शासनाच्या विविध जनकल्याणकारी योजनांची 
माहिती व प्रसिद्धी करण्याकरीता डिजिटल 
वॉल पेंटींग या माध्यमाव्दारे काम करण्यासाठी 
संस्था व दर निश्चित करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः मावज-२०२० /प्र.क्र.११४ (३)/३४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०९ मार्च, २०२१ 


वाचा :- 
०१. शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२० /प्र.क्र.११४(३) /३४ दि.०२.०३.२०२१ व दि.०३.०३.२०२१ 
०२.माहिती जनसंपर्क महासंचालनालयाचे क्र.प्रदर्ने/२०२०/६बाबी/दर व संस्था/का-६ 
दि.१७.०३.२०२०, १०.१२.२०२० व ०५.०३.२०२१ ची पत्रे 


संदर्भाधीन दि.०३.०३.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये शासनाच्या विविध कल्याणकारी 
योजनांची डिजिटल वॉल पेंटींग या माध्यमाव्दारे माहिती व प्रसिद्धी करण्याकरीता युनिवर्सल 
ट्रेलिक, अहमदनगर या संस्थेस व त्यांच्या दरास शासन मान्यता देण्यात आली आहे. माहिती व 
जनसंपर्क महासंचालनालयाने त्यांच्या संदर्भाधीन दि.०५.०३.२०२१ च्या पत्रान्वये प्रस्तावित 
केल्यानुसार सदर शासन निर्णयाच्या परिच्छेद क्र.१ मधील तक्त्यामध्ये खाळीलप्रमाणे दुरुस्ती 
करण्यात येत आहे. 
०१. “ऑपेकीव्ह” ऐवजी “ओपेक” असे वाचावे 
०२.“कॉटींग ऐवजी “कोटिंग” असेवाचावे 
०३.“ ४४.८” ऐवजी “४४२८” असेवाचावे 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०३१०१४५६५८८९०७ असा 
आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने. 
Ramkisan Narayanrao 
Musale 


(रा.ना.मुसळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

०१.मा.मुख्यमंत्री यांचे अपरमुख्य सचिव 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः मावज-२०२० /प्र.क्र.११४ (3)/38 


०२.सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव 

०३.सर्व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

०४.सर्व विधानपरिषद /विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई 
०५४.महासंचालक,माहिती जनसंपर्क महासंचालनाल, मंत्रालय,मुंबई Yoo ०३२. 
०६.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 
०७.महालेखापाल (लेखापरिक्षा),महाराष्ट्र१/२,मुंबई/नागपूर. 

०८. संचालक (माहिती) (प्रशासन),माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
०९.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०.निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

११.उपसंचालक(लेखा),माहिती जनसंपर्क महासंचाळनालय, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
१२.लेखाधिकारी,माहिती जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
१३.संबंधित संस्था (माहिती जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत) 

१४.निवड नस्ती/कार्या-३४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


